महापरिक्षा पोर्टल अंतर्गत घेण्यात 
येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत आवश्‍यक बदल 
करुन सुधारीत कार्यपध्दतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 
शासन निर्णय क्रमांक : मातंस-२०२०/प्र.क्र.११/से-२/३९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातंस-०८८/२७/२०१६-॥३ IT(MH), 
दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१७ 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रानिम-१२१८/प्र.क्र.२७/१३-अ, 
दिनांक १४ मार्च,२०१८ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात गट-ब व गट-क वर्गीय 
पदभरतीसाठीची परिक्षा सामान्य प्रशासन विभाग (मातंस) यांच्या संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये 
ऑनलाईन पध्दतीने महापरिक्षा पोर्टलट्वारे घेण्यात येतात. सदर परिक्षेचे आयोजन महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळ (महाआयटी) यांचेकडून करण्यात येते. सदर परीक्षा सद्य:स्थितीत एकाच सर्व्हीस प्रोव्हायडर (IS) 
कडून महाआयटीद्वारे घेण्यात येतात. महापरिक्षा पोर्टल संदर्भात विविध प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने तसेच 
एका विषयाझी परीक्षा एकाच वेळी घेण्याची आवश्‍यकता या सर्वांचा विचार करुन महापरिक्षा पोर्टल अंतर्गत 
घेण्यात येणारी परीक्षा पध्दती सर्व-समावेशक बनविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तसेच 
महाआयटीकडे ऑफ लाईन पध्दतीने ओ.एम.आर. चाचणी, टंकलेखन परीक्षा, इत्यादी घेण्याकरिता पुरेसे 
मनुष्यबळ / क्षमता उपलब्ध नाही. त्याचप्रमाणे विविध संवेदनशील प्रकल्प महाआयटी कडून राबविण्यात येत 
आहेत. त्यामुळे सर्व विभागांच्या परीक्षा एकाच वेळी राबविण्याकरिता महाआयटीकडे मनुष्यबळ J dex 
उपलब्ध नाही. त्यामुळे एकापेक्षा अधिक सर्व्हीस प्रोव्हायडर (वेंडर) Empanel करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासनाने यापूर्वी घेतलेला संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१७ चा शासन निर्णय हा 


या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येऊन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


() शासनाच्या विविध विभागाच्या गट-क व गट-ड च्या पदभरती संदर्भात परीक्षा प्रक्रिया 
राबविण्याकरिता नवीन निविदाप्रक्रिया राबविण्यात येवून सर्व्हीस प्रोव्हायडर (Service Provider) 


चे Empanelment करण्याची कार्यवाही महाआयटी मार्फत करण्यात येईल. त्यानुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंस-२०२०/प्र.क्र.१ १/से-२/३ ९ 

Empanelment मधील निवड झालेल्या कंपन्या (Vendor) कडून संबंधित विभागास परीक्षा 
आयोजित करता येईल. जाहिरात ते निवडप्रक्रिया या परीक्षा प्रक्रीयेचे संचालन संबंधित 
विभागाच्या स्तरावर होईल. महाआयटीची भूमिका ही OMR Vendor च्या Empanelment पुरती 
मर्यादीत राहील. OMR Vendor ची निवड ही Empanelment करण्यात आलेल्या Vendor च्या 
यादीतून करण्यात यावी. 

(i) सद्य:स्थितीत ज्या प्रकरणी जाहिरात प्रसिध्द होऊन निवड प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे 
अथवा परिक्षेचे आयोजन होणे बाकी आहे अशा प्रकरणी त्या त्या संबंधित विभागांना सर्व आवश्‍यक 
माहिती महाआयटीकडून हस्तांतरीत करण्यात येईल. 


(ii) शासनाच्या विविध विभागाच्या गट-क व गट-ड च्या पदभरतीकरिता घेण्यात येणाऱ्या परिक्षा 


a 


संदर्भातील सर्व प्रशासकीय नियंत्रण हे सामान्य प्रशासन विभागाचे असल्याने, सदर पदभरती 
संदर्भात उद्भवणाऱ्या तांत्रिक बाबींविषयी, आव्यकता भासल्यास, माहिती तंत्रज्ञान 
संचाळनालय / महाआयटीमार्फत सल्ला पुरविण्यात येईल. 

(४) संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन परीपत्रक, दिनांक १४ मार्च, २०१८ च्या अनुषंगाने सुधारीत शासन 


परिपत्रक निर्गमित करण्याची आव्यक ती कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागाने करावी. 


वरील आदेडा तात्काळ अंमलात येतील. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२००२२०१७१३२१४९११ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Swati Y Mhase Patil 


ट्‌ 
WwW | Y M h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=DIT Department, 
postalCode=400032, 


2.5.4.20=9198652167706abf1515cbb7ffd9d0de8f0f1 45686cf64 
167e880e92001565b4, 


ह erialNumber=6d0daab2ec5c2559c290466c40a15f81b5998842 
a | d90fd31c81897af6d807c49 "5१ hi 


Date: 2020.02.20 17:30:04 +05'30' 


(स्वाती म्हसे-पाटील ) भा.प्र.से. 
सह सचिव (Ald), महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. राज्यमंत्री (माहिती तंत्रज्ञान) यांचे खाजगी सचिव. 
५. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंस-२०२०/प्र.क्र.११/से-२/३९ 


६. मुख्य सचिव, महराष्ट्र शासन. 

७. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/विशेष सचिव/सचिव 

८. प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), मंत्राळय, मुंबई-३२ 

९. प्रधान सचिव विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१०. सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 

११. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ कार्पोरेशन लि. मुंबई. 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी/सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त /सर्व जिल्हा परिषद /नगर पालिका यांचे मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, 

१३. वित्त विभाग (व्यय-४ )मंत्रालय, मंबई-३२. 

१४. महालेखापाल 9/2 लेखा व अनुज्ञेयता ,महाराष्ट्र, मुंबई 

१५. महालेखापाल १/२ लेखा परिक्षा ,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१६. महालेखापाल (लेखा वाणिज्यिक), महाराष्ट्र, मुंबई 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९. मुख्य परिचाळन अधिकारी, महा ऑनलाईन लिमिटेड, मुंबई 

२०. मुख्य परिचालन अधिकारी, सी.एम.एस.लि./मे.बेसीक्स लि./मे स्पॅन्को लि. 

२१. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


